महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान 
महाभियान धुळे शहराच्या रस्ते विकास 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-नगरो-२०२३/प्र.क्र.४२७/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ सप्टेंबर, २०२३ 


, शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०१४/प्र. क्र.११९/नवि-३२, 


दिनांक २१ ऑगस्ट,२०१४. 


, शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 


दिनांक २७ मे, २०१६. 


., शासन निर्णयनगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३२, 


दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०१६. 


. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.२३९/नवि-२३३>, 


दिनांक ११ मे, २०१७ व दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०१८. 


. नगर परिषद शासन संचालनाल यांचे क्र.नपप्रस/नगरोत्थान/धुळे.न.प.रस्ते प्रस्ताव/ 


प्र.क्र.९०२/२०२३/का.७/२७४८, दिनांक १७ मे, 2023. 


. नगर परिषद शासन संचालनाल यांचे क्र.नपप्रस/नगरोत्थान/धुळे मनपा रस्ते प्रस्ताव/ 


प्र.क्र.८८५/२०२३/का.७/४०९९, दिनांक २१ जुले, २०२३. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत प्रकल्प मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या 


दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्या 


करिता संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान 


महाभियान राबविण्यात येत आहे. 


0०२. 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत धुळे महानगरपालिका रस्ते विकास प्रकल्प 


नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत संदर्भाधीन क्र. ५व६च्या पत्रांन्वये राज्यस्तरीय मान्यता 


समितीकडे मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 


बांधकाम विभाग, नाशिक विभाग यांनी तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.४२७/नवि-३३ 


मान्यता समितीने दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार 
सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सादर करण्यात आलेल्या धुळे 


महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या व 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून खालील विवरणपत्रात नमूद 
केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे 


विवरण पुढीलप्रमाणे आहे :- 
अ.क्र कामाचे नाव तांत्रिक 
मंजुरीची 
रक्‍कम 
a प्रभाग क्र. 99 माणिक नगर येथे अंबादास ood यांच्या घरापासून परदेशी 
यात त त्रा ४८६४९६ 
यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट रस्ता तयार करणे 
२ । प्रभाग क्र. ११ माणिक नगर येथे विनायक उगले यांच्या घरापासून पिंजारी 
ee त कोत रस्तातगारकर १२३६१४१ 
यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. 
३ | प्रभाग क्र. ११ अलंकार सोसायटी माणिक नगर अकाउंटन्ट सर यांच्या 
घरापासून कैलास चौधरी यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट रस्ता तयार करणे १६५१४७२ 
घरापासून केलास चौधरी यांच्या घरापर्यंत कांक्रीट रस्ता तयार करणे. 
४ | प्रभाग क्र. ११ नवनाथ नगर येथे मनोज ब्राम्हणकर यांच्या घरापासून राजू काता 
मिस्त्री यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट रस्ता तयार करणे. 
५ | प्रभाग क्र. ११ नवनाथ नगर येथे मनोज ब्राम्हणकर यांच्या घरापासून राजू ee 
मिस्त्री यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट बंदिस्त गटार तयार करणे. 
६ | प्रभाग क्र. 99 नवनाथ नगर येथे प्रभाकर मधुकर अहिरराव यांच्या शा 
घरापासून पिंटू चौधरी यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट रस्ता तयार करणे 
७ | प्रभाग क्र. ११ नवनाथ नगर येथे प्रभाकर मधुकर अहिरराव यांच्या ता 
घरापासून पिंटू चौधरी यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट बंदिस्त गटार तयार करणे 
८ | प्रभाग क्र. ११ नवनाथ नगर येथे दत्तू मिस्त्री यांच्या घरापासून गर्जेद्र जाधव क 
यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट बंदिस्त गटार तयार करणे. 
९ | प्रभाग क्र. ११ श्रीराम नगर येथे दिनेश चौधरी यांच्या घरापासून उदय तर 
आप्पा चौधरी यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. | 
ea ०_। प्रभाग क्र. ११ श्रीराम नगर येथे भैय्या वारुडे यांच्या घरापासून राजेंद्र 
याच त स्वत १६५१४७२ 
नारायण यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट रस्ता तयार करणे. 
= १ । प्रभाग क्र. 99 वखारकर नगर येथे रवी अग्रवाल यांच्या घरापासून राजेंद्र 
Se ee rae तात्या त्या १६५१४७२ 
नारायण यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट रस्ता तयार करणे. 
१२ | प्रभाग क्र. ११ भघा मोहन नगर येथे हेमंत होळके यांच्या घरापासून उमेश का 
जैन यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त कॉक्रीट गटार तयार करणे. न 
१३ | प्रभाग क्र. ११ पवन नगर येथे सतीश Hered यांच्या घरापासून दिपक | १०२३३९१ 


पृष्ठ११पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.४२७/नवि-३३ 


अ.क्र. कामाचे नाव तांत्रिक 
मंजुरीची 
रक्‍कम 
सोनार यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट रस्ता तयार करणे 
१४ | प्रभाग क्र. ११ पवन नगर येथे वानखेडे यांच्या घरापासून ते बंटी परदेशी 
या aes ana १०२३३९१ 
यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट रस्ता तयार करणे. 
१५ | प्रभाग क्र. ११ रामचंद्र नगर योगेश आप्पा चौधरी यांच्या घरापासून प्रश्नांत तशा 
चौधरी यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. " 
१६ | प्रभाग क्र. ११ रामचंद्र नगर येथे दीपक बागुल यांच्या घरापासून बाबुलाल 
त पा र त्वा तता १९८५७८७ 
शेलार यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट रस्ता तयार करणे. 
१७ | प्रभाग क्र. ११ रामचंद्र नगर येथे दीपक बागुल यांच्या घरापासून बाबुलाल 
र या ८२६७४४ 
शेलार यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार तयार करणे. 
१८ | प्रभाग क्र. ११ रामचंद्र नगर येथे एस.एम.पवार यांच्या घरापासून ते संदिप 
त AE eas ता रक्ता १९८५७८७ 
सोनवणे यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट रस्ता तयार करणे. 
१९ । प्रभाग क्र. ११ रामचंद्र नगर येथे एस.एम. पवार यांच्या घरापासून ते संदिप कान 
सोनावणे यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट बंदिस्त गटार तयार करणे. 
२० | प्रभाग क्र. ११ संजय बापू चौधरी यांच्या घरापासून ते भूषण तेले यांच्या 
ची पचनी es ae Eee १९८८६९८ 
घरापर्यंत कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. 
२१ | प्रभाग क्र. ११ दिपक चौधरी यांच्या घरापासून ते अमोल बाविस्कर यांच्या 
तागा त त तार करां ८२०७८४ 
घरापर्यंत कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. 
२२ । प्रभाग क्र. ११ रमेश चौधरी यांच्या घरापासून ते वसंत नानकर यांच्या 
लाद वळा हचक यील क ८२०१५२ 
घरापर्यंत कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. 
२३ | प्रभाग क्र. ११ शांती नगर येथे विलास चौधरी यांच्या घरापासून गुलाब ee 
. घरापर्यंत काँक्रीट छ 
राजपूत यांच्या घरापर्यंत कांक्रीट रस्ता तयार करणे. 
२४ । प्रभाग क्र. ११ प्रल्हाद सोनार यांच्या घरापासून ते उमेश जेन यांच्या 
ee ता Sila १९८५७८७ 
घरापर्यंत कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. 
२५ । प्रभाग क्र. ११ श्रीराम नगर बोर्डापासून ते पटेल यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट 
न यार रा १६५१४७२ 
रस्ता तयार करणे. 
२६ । प्रभाग क्र. ११ दुर्गा स्टील पासून वखारकर नगर येथील चौधरी यांच्या 
घरापर्यंत डांबरी रस्ता तसेच दोन्ही साईड बंदिस्त कॉक्रीट गटार तयार | १०४४०२४८ 
करणे. 
२७ | प्रभाग क्र.२ मधील एकता नगर सर्व्हे न. १७१/१ व सव्हे न. १७१/२ मधील re 
ae ea १२०४९५ 
अंतर्गत रस्ते काँक्रीट करणे 
२८ । प्रभाग क्र. १८ समता नगर भाईजीनगर चौक ते सुरत बायपास हायवे सुपर 
सम्राट ते मुल्ला जज मुकुंद कोळवले समाधी साईबाबा मंदिर ते माळी पावेतो | २५२१३३२७ 
रस्ता काँक्रीट व बंदिस्त गटार तयार करणे 
२९ । प्रभाग क्र. १८ समता नगर चौक (भाईजीनगर) ते सुरत बायपास हायवे 
२५२१४८३७ 


पावेतो रस्ता कॉक्रीट व बंदिस्त गटार तयार करणे 


पृष्ठ११पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.४२७/नवि-३३ 


अ.क्र. कामाचे नाव तांत्रिक 
मंजुरीची 
रक्‍कम 
३० । प्रभाग क्र. १८ अवधान DP रस्ता नवीन सुरत बायपास ते अवधान 
गावापर्यंत गट न. १७१,१०५,१०४,९९ पर्यंत जाणारा DP रस्ता डांबरीकरण | १६७८८५५३ 
करणे व विद्युत पोल बसविणे 
३१ | प्रभाग क्र. १५ सिंधुरत्न शाळेपासून साक्री रोड पर्यंत रस्ता काँक्रीट करणे. । १२४२२२८६ 
३२ । प्र.क्र. १६ लक्ष्मी नारायण लॉन्स ते घोडेवाले बाबा यांच्या घरापर्यंत व 
प्या स्का क्या १२४२७६४१ 
कल्याणी नगर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. 
३३ | प्रभाग क्र. १८ अवधान MIDC हायवे मुंबई आग्रा हायवे ते धनदाई नगर 
त ती १६५७०१८७ 
पर्यंत काँक्रीट रस्ता करणे. 
३४ | प्रभाग क्र. १८ मुंबई आग्रा हायवे ते अवधान धरणपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण 
करो १६५७६४७३ 
करणे 
३५ प्र.क्र. २ भगवती नगर भागातील अंड रोकडे ते श्री. महाळे ते स्वामी ae 
नारायण रोड पर्यंत रस्ता काँक्रीट करणे (भगवती AAR) त 
३६ । प्र.क्र. २ देवपूर येथील कृषी कॉलनी मध्ये दिग्विजय ठाकरे यांचे घर ते च 
वि घरापर्यंत कॉक्रीट छ 
भैय्या वाकडे यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीट करणे. 
३७ । प्र.क्र. २ देवपूर येथील श्री. रमेश पाटील यांच्या घरापासून ते श्री. संजय 
जडे यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे ५१९०२३२३२९ 
जडे यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. 
३८ । प्र.क्र.२ देवपूर येथील श्री. रंगराव मोरे यांच्या घरापासून ते श्री. दिनेश काही 
. घरापर्यंत काँक्रीट (0) 
पाटील यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीट करणे. 
३९ । प्र.क्र. २ शिवाजी नगर भागातील समता बंगल्या पासून ते श्री. देवरे 
घरापासून ते श्री. पाठक यांच्या घरापावेतो आणि श्री. वाघ यांच्या घरापासून 00 
ते श्री. चौधरी यांच्या घरापावेतो व श्री. मराठे यांचे घर ते गुप्ता यांच्या 
घरापर्यंत रस्ता काँक्रीट करणे 
४० । प्र.क्र. २ देवपूर संपदा नगर मधील श्री. संजय जडे यांच्या घरापासून ते श्री. ह वात 
राकेश पाटील यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीट करणे. | 
४१ । प्र.क्र. २ देवपूर भगतसिंग कॉलनी मधील श्री. संजय गोसावी यांच्या 
घरापासून ते भोई सोसा. ते श्री. अमर फरताडे यांच्या घरापर्यंत रस्ता। ८५९४७४७ 
काँक्रीट करणे. 
४२ । प्र.क्र. २ देवपूर तिरूपती नगर मधील श्री. सगरे यांच्या घरा समोर रस्ता 
कोकीरंकरंणे ६७०९०८६ 
काँक्रीट करणे. 
४३ प्र.क्र. २ देवपूर घुगे नगर मधील श्री. काकडे यांच्या घरा समोरील रस्ता cers 
काँक्रीट Oo 
काँक्रीट करणे. | 
४४ प्र.क्र. २ देवपूर पुरुषोत्तम नगर मधील राम मंदिरापासून ते श्री. सोनवणे 
यांच्या erg = रस्ता काँक्रीट करणे २०७६२८९ 
यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीट करणे. 
४५ । प्र.क्र.२ देवपूर व्दारका नगर मधील स.न. ७२ भागात अंतर्गत रस्ता काँक्रीट we 
$ 


करणे. 


पृष्ठ११पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.४२७/नवि-३३ 


अ.क्र. कामाचे नाव तांत्रिक 
मंजुरीची 
रक्‍कम 
४६ ।प्र.क्र. २ देवपूर भागातील तिरूपती नगर मधील स.न. १०६/१ भागात 
अंतर्गत रस्ता काँक्रीट करणे. बे 
४७ | सर्वोदय कॉलनी अंतर्गत बंदिस्त गटार करणे ८३३५९५९ 
४८ | प्र.क्र. १४ विश्वकर्मा भवन पासून ते कोरके नगर जागेडा सुर्यवंशी ते जे.डी. 
शर्मा यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे. oe 
४९ | डॉ. सिध्दीकी हॉस्पिटल ते डॉ. द्रविड यांच्या घरापर्यंत व दि होम शॉपी 
पासून ते डॉ. बोहरा यांच्या घरापर्यंत अंतर्गत काँक्रीट रस्ते करणे. aad 
yo | १)विक्टोरिया मिस यांच्या घरापासून ते श्री. सुभाष अग्रवाल यांच्या 
घरापर्यंत ६६९५६३६ 
२)लता झाह यांच्या घरापासून ते श्री. नायर यांच्या घरापर्यंत रस्ते करणे 
५१ | १)डॉ. संजय अग्रवाल सर यांच्या घरापासून ते डॉ. सिध्दीकी यांच्या 
घरापर्यंत 
२) श्री. अतु हुसेन यांच्या घरापासून ते किर्ती शहोठ रावल यांच्या घरापर्यंत 
3) श्री. पप्पु अग्रवाल अग्रसेन मेडीकलवाले यांच्या घरापासून ते निशादी ६६९५६३६ 
भाई शाह यांच्या घरापर्यंत 
४) हेमंत राठोड यांच्या घरापासून ते श्री . चिंटू शेठ यांच्या घरापर्यंत रस्ते 
करणे. 
५२ ।१) श्री. जुगल वस्त्रालय अग्रवाल नगर यांच्या घरापासून ते मागे श्री. दिपक 
अग्रवाल यांच्या घरापर्यंत 
२) मिस वसंता यांच्या घरापासून ते डॉ. परिक्षित देवरे यांच्या घरापर्यंत रस्ते aon 
करणे. 
५३ । प्रभाग क्र. १५ सुशीळ नगर बोर्ड ते शास्त्री नगर पंडित जगदाळे यांच्या 
गप वात कका ५५०७३९५ 
घरापर्यंत कॉक्रीटीकरण करणे 
५४ | प्रभाग क्र. १६ सिंहस्थ नगर सत्य साईबाबा सोसायटी शिवतारा कॉलनी 
अंतर्गत काँक्रीटीकरण करणे. eis 
५५ | प्रभाग क्र. ७ महात्माजी नगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. १९८६६८० 
५६ । प्रभाग क्र. ७ लक्ष्मी नगर येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. १९८६६८० 
yo | प्रभाग क्र. ७ बबलू वाघ यांच्या घरापासून ते अजय कुलेवार यांच्या 
घरापर्यंत अजय PSI यांच्या घरापासून ते परदेशी व जगदाळे यांच्या| २०६८१८८ 
घरापर्यंत काँक्रीटीकरण करणे. 
५८ । प्रभाग क्र. ७ देशमुख वाडा ते मुस्लीम वाडा ते रमापती चौक व इतर 
रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे २००६५२८ 
ठिकाणी रस्ता काक्रीटीकरण करणे. 
५९ । प्रभाग क्र. ७ रमापती चौक कोंडाजी व्यायाम शाळा ते मोहन शिरसाठ व 
इतर ठिकाणी रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. 14: 
६० | प्रभाग क्र. १६ कृषी नगर अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. १९८६६८० 


पृष्ठ११पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.४२७/नवि-३३ 


अ.क्र. कामाचे नाव तांत्रिक 
मंजुरीची 
रक्‍कम 
Total | ३२२३५५७२६१ 
GST 912 % | ५६५८२४०३०७ 
Royalty Charges ३५४०२५९ 
Testing Charges १४५३७९३ 
०.५ /१% Insurance Charges ३००७९२२ 
Gross Total | ३८९९७९९५४२ 
Say Rs.| ३८.९८ Cr. 
०२. धुळे महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील :- 
न er ene are राज्य शासनामार्फत नामार्फ त नागरी स्थानिक स्वराज्य 
अ.क्र. | स्वराज्य संर मंजूर किंमत अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प | संस्थेचा सहभाग (प्रकल्प 
ज्य संस्थेचे नाव | मंजूर किंमत डि किंमतीच्या 
किंमतीच्या ७०%) किंमतीच्या ३० %) 
चि २ 3 8 षु 
Pal धुळे रु. ३४.९८ रु. २७.२९ रु. ११.६९ 
महानगरपालिका कोटी कोटी कोटी 
०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथीळ शासन निर्णयानुसार धुळे महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास 


प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


3) 


9) 


प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 

१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन धुळे महानगरपालिकेमार्फत करण्यात यावे. 

२. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या 
सर्व अटींची पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सुधारणांची पूर्तता :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या 
शासन निर्णयानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खाली दर्शविलेल्या बंधनकारक व 
वैकल्पीक सुधारणा (रिफॉर्म) पूर्ण करणे आव्यक राहिल. त्यापैकी co टक्के वैकल्पिक 
अटींची पूर्तता प्रकल्पाच्या दुसऱ्या वर्षापर्यंत करणे आवश्‍यक राहील. 

1) बंधनकारक सुधारणा :- 

१. प्रकल्प मंजूरीच्या पहिल्या वर्षात नगरपरिषदेने त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण 
संगणकीकरण करणे अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यू 
नोंद सुधारणा याची १०० Cah अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 

२. उचित उपभोक्ता कर लागू करुन किमान ८० टक्के वसुली करणे. 

३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 


पृष्ठ११पैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.४२७/नवि-३३ 


8. 


ID) 


संबंधित स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेने, द्विलेखा नोंद पद्धती सहा महिन्यात पूर्ण 
करणे आव्यक राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे 


पुनर्मुल्यांकन झाले नसल्यास, प्रकल्प मंजूरीपासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत ते 
पूर्ण करणे बंधनकारक राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६” च्या 


तरतूदीनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचित रित्या करणे 
बंधनकारक राहील. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कराची व 


पाणीपट्टीची वसुली पहिल्या वर्षी किमान ८०% करणे बंधनकारक राहील. त्यापुढील 
वर्षात सदरहू वसूली उर्वरीत ९०% या प्रमाणात करणे आवश्यक राहील. 
वैकल्पिक सुधारणा:- 


. मलनिःस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी 


भागातील सांडपाण्याचे पुर्नप्रक्रिया व पुर्नवापर करण्याबाबतच्या घटकांचा समावेश 
त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये करावा. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर पर्जन्य 


जलसंचय करावे. 

संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नियमितपणे जल लेखापरिक्षण (वॉटर 
ऑडीट) करुन घ्यावे. जल लेखा परिक्षण अहवालात नमूद त्रूटींचे निराकरण 
करण्याबाबत संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने, त्यासंदर्भात आवश्‍यक कृती 
कार्यक्रम तयार करुन विहित कालावधीत त्रूटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक राहील. 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- 


a 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय 
मान्यता दिल्यानंतर संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थेने प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा 
(Financial Closure Report) नगर विकास विभागास सादर करावा. त्यानंतर व 
कार्यादेश दिल्यानंतर सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात 
येईल. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत मंजूर प्रकल्पास पहिल्या 


हप्त्याचा निधी वितरीत केल्यानंतर तो हप्ता व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा त्या 
प्रमाणातील स्वहिस्सा हा एकत्र निधी, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित 
केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा 


निधी उभारताना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी त्यांना राज्य शासनाकडून प्राप्त 
झालेल्या १४ व्या वित्त आयोग (मुलभूत व कार्यात्मक) अनुदानाशी तसेच प्राप्त होणाऱ्या 


पृष्ठ११पैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.४२७/नवि-३३ 


१५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाशी सांगड (Convergence) घालणे आवश्यक 
राहील. यासाठी त्यांनी यामधून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करुन ठेवणे त्यांच्यावर 
बंधनकारक राहील. 

४. राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्‍कम व त्या 
प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जमा केळेली पहिल्या हप्त्याची स्वहिऱ्याची 
रक्‍कम अशा एकत्रित रकमेच्या ७५ टक्के खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर केल्यानंतरच राज्य शासनाचा दुसरा 
हप्ता वितरीत केला जाईल. 

५. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दुसर्‍या हप्त्याची मागणी करण्याचा प्रस्ताव 
नगरपरिषद प्रशासन CASAS यामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय यांनी प्रस्तावांची छाननी करून उचित अभिप्रायांसह शासनास 
प्रस्ताव सादर करावा. 

६. या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास राज्यशासनाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेस 
राज्यशासनाचा हिस्सा मंजूर केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक टप्प्यावर 
प्रत्येक देयकामध्ये राज्यशासनाच्या AHA जेवढी रक्‍कम प्रदान होणार असेल 
त्याप्रमाणात संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्वहिउऱ्याची रक्‍कम प्रदान करावी. 
यामुळे अशा योजनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा एकाच वेळी भरण्याची वेळ 
येणार नाही. 

७. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधीळ मंजूर प्रकल्पांसाठी राज्य 
शासनाने मंजूर केलेला निधी wad त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येईल व तो अन्य 
कोणत्याही कामासाठी वळवता किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे मूळ निधी किंवा 
त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे ही गंभीर 
स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल, त्यासाठी संबधित स्थानिक स्वराज्य 
संस्था/संबधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 

©) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 

१. या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या 
कालावधीत निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ व्या 
दिवसापूर्वी कामाचा प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. या प्रकल्पासाठी 
कार्यान्वयन यंत्रणा धुळे महानगरपालिका आहे. त्यामुळे या कालमर्यादेचे पालन 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, धुळे महानगरपालिका यांची राहील. 

२. सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन 
निर्णयातील सूचनाचे तंतोतंत पालन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ११पैकी८ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.४२७/नवि-३३ 


३. 


यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा 
प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे आवश्‍यक 
राहील. 


. सदर रस्ते विकास प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ४ येथील 


शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. 
या प्रकल्पातील रस्ते पाणीपुरवठा/मलनि:स्सारण अशा कामांसाठी पुन्हा खोदावे 
लागणार नाहीत अशा पध्दतीने या रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच, 
सदर प्रकल्पात नमूद कामे मागील ५ वर्षात इतर कुठल्याही योजनेमधून करण्यात 
आलेली नाहीत याची पुनश्च खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित आयुक्‍त यांची 
राहील. 


. सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित 


कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या 


वस्तूंची खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या 
मार्गदर्शनाने करावी. 


. सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला अनावश्‍यक स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूंची 


खरेदी करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची वित्तिय 
अनियमितता समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प 
व्यवस्थापन सल्लागार यंत्रणेस जबाबदार धरण्यात येईल. 


इ) प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण :- 


HERTS सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत मंजूर प्रकल्पांचे, 


अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यावर वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणेंपैकी 
एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण” (थर्ड पार्टी टेक्नीकल siete) संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे बंधनकारक राहिल. तसेच प्रकल्पांतर्गत 
दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना सदर “त्रयस्थ तांत्रिक 
परिक्षणाचे” गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. तदृ्‌नंतरच 
दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत Host जाईल. 


फ) प्रकल्पासाठी आवश्‍यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी :- 


१, 


महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी 
“राष्ट्रीयकृत बँकांकडून” तसेच “मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण” 
(एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादीत” 
(एमयुआयडीसीएल) व शासन मान्य वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची मुभा राहील. 


पृष्ठ११पैकी९ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.४२७/नवि-३३ 


२. तथापि, वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात sass त्या बाबींची पूर्तता 


केल्यानंतर प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी 
घेण्यात येईल. तसेच शासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आव्यक 
कार्यवाही करणे बंधनकारक राहिल. 


ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती :- 


भः 


महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व 
दुरुस्तीबाबत आवश्‍यक ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे, 
जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 


. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक 


स्वराज्य संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी 
शासनाकडून प्राप्त होणार नाही. 


. प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये 


नमूद केलेप्रमाणे रस्ते विकास कराची आकारणी करणेबाबत सर्वसाधारण सभेची 
मान्यता घेऊन त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करणे नगरपरिषदेवर बंधनकारक 
राहील. 


ह) इतर बंधनकारक अटीव शर्ती :- 


१, 


राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, 
मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या 
करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 


. संदर्भाधीन क्र. १ ते ४ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शातींची पूर्तता 


करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३०९२५१७५३५८४८२५ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Digitally signed by SHRIKANT C ANDGE 

DN: cn=SHRIKANT C ANDGE, 

o=Mantralaya, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


CANDGE | sastenreesnc” 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ११पैकी१० 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.४२७/नवि-३३ 


४. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२), मंत्रालय, मुंबई. 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल,मुंबई. 

८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 
११. जिल्हाधिकारी, धुळे. 
१२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक विभाग. 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, धुळे. 
१४. आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, धुळे. 
१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ११पैकी११ 


